वाचा : 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 

राज्य निधी (STATE FUND) अंतर्गत 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


ग्राम विकास विभाग 


प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. ३६ /बांधकाम-४ 


बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 


फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १०मार्च, २०२३ 


मान्यता 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) झासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 


3 


— 


२६ सप्टेंबर, २०२२. 


षु 


ष्र“ 


मु.अ./प्रमंग्रासयो/२४२३/२०२२, दिनांक २९/१२/ २०२२. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ च्या राज्य निधी (STATE FUND) अंतर्गत 


कोल्हापूर जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस 


खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | तालुका पॅकेज क्र | रस्त्याचे नाव is काम कामाची ५ वष 
कि.मी अंदाजीत रक्‍कम | नियमित 
(रु. लक्ष) देखभाल व 
दुरुस्ती अंदाजीत 
रक्‍कम 
(रु. लक्ष) 
g भुदरगड ek इजिमा ११६ ते भालकरवाडी रस्ता १,००० ८९.३७ ६.०२ 
२ ae बुरंबळी ते तारळे खुर्द प्रजिमा २९ रस्ता ३.७८० ३२२.५६ १८.५३ 
राधानगरी | ऐ)-०१९ 
३ रा.मा. १७८ ते राजापूर रस्ता ४.३८० २६४.४७ १७.७७ 
डू = इजिमा ९६ बेनिक्रे ते अर्जुनवाडा रस्ता २.९२५ २१८.१० १३.८९ 
कागल STA 
ष्‌ KOL- प्रजिमा ४६ केनवडे ते व्हनाळी २.७०० २०१.५५ १२.५९ 
६ | गडहिंग्लज | (90२ | हेब्बाळ जळद्याळ ते कर्नाटक राज्य हद्द रस्ता १.००० ६७.६४ ४.६८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३६ /बांधकाम-४ 


७ इजिमा ७२ ते शंभू महादेव मंदिर रस्ता १.२६० ९४.३२ हड 
८ करवीर गोड र नळा प १.९८० १४७.०१ ८.८९ 
(KOL- — Tet 
९ ॥])-०३ दिंडनेर्ली ते कळंबा कात्यायनी रस्ता २.९४५ २१०.२५ १२.८२ 
१० | गगनबावडा रा.मा १७७ साळवण ते वेतबडे रस्ता १.३६९ ९७.५४ ६.०९ 
'एकुण कामे Yo २३.३३९ १७१९२.८१९ १०७.४२ 


. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्र. मुग्रायो- 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 

i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

॥) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अज्ञा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

४७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथ:करण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३६ /बांधकाम-४ 


०२. 


vi) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


सदर कामे डोंगरी/आदीवासी/नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलीत निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रीक 
मान्याता प्रदान करणा-या सक्षम अधिका-याने तपासणी करून दरपुथ:करणामध्ये 
त्यानुसार तरतुद केले बाबत खातरजमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही 
संबंधीत तांत्रीक मान्यता प्रदान करणा-या सक्षम अधिकारी / अभियंत्याची राहील. 
सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली 


खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- 
५०५४ 4443” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१११४४६२५२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.13 10:48:36 
+05'30' 
(प्र. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३६ /बांधकाम-४ 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, 
पुणे. 
१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा कोल्हापूर. 
१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 
१४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


